आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य शिर्षांतर्गत 
निधी वितरण (लेखाशीर्ष २२०२ १९०१, 
२२०२१९४८ व २२०२ एच ९७३-वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, 
दि.०८.१२.२०२३ व दि.०५.०२.२०२४. 

२) आदिवासी विकास विभाग शा.नि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/का-६, 
दि.१२.०४.२०२३, दि.१८.०५.२०२३, दि.३०.०६.२०२३, दि.३०.०८.२०२३ व 
दि.०२.११.२०२३ 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नस्ती क्र.पूरक-२९२३/ प्र.क्र. १३५/ अर्थसंकल्प. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना 
सहायक अनुदान व सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला सहाय्य या योजनांसाठी 
माहे डिसेंबर, २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला निधी 
१०० टक्‍के मर्यादेत वितरीत करण्याबाबत वित्त विभागास संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०२२-२३ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२०२ - 
सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, 
अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान व सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्याच्या 
तुकडीला सहाय्य या योजनांसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुदींतून 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


(रु. लाखात) 
अ.।| य॒ नाव 7 बाब । अर्थसंकल्पित तरतूद सन | यापूर्वी | सदर शासन 
क्र. २०२३-२४ वितरीत । निर्णयाद्वारे 
निधी वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
esl 2 3 | 8 4 द oe 
१ सर्वसाधारण २२०२१९०१ | ३६, । ९७८६.१३ ७५००.०० २२८६.१३ 
माध्यमिक सहाय्यक | (मूळ अर्थसंकल्पित 
शाळांना सहायक अनुदाने | रु.७५००.०० लाख + 
अनुदान (वेतन) । पुरवणी मागणी 
रु.२२८६.१३ लाख) 
२ | अशासकीय २२०२१९४८ ५८९.२७ ४२२.९५ १६६.३२ 
कनिष्ठ (मूळ अर्थसंकल्पित 
महाविद्यालयांना रु.४२२.९५ लाख + पुरवणी 
सहायक अनुदान मागणी रु.१६६.३२ लाख) 
३ | सैनिक २२०२एच ३५४४.९४ २५००.०० १०४४.९४ 
शाळेमधील ९७३ (मूळ अर्थसंकल्पित 
आदिवासी रु.२५००.००लाख + 
विद्यार्थ्याच्या पुरवणी मागणी 
तुकडीला सहाय्य रु.१०४४.९४ लाख) 
एकूण १३९२०.३४ | १०४२२.९५ ३४९७.३९ 
२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३४९७.३९ लाख (अक्षरी रुपये चौतीस कोटी सत्त्याण्णव लाख 


एकोणचाळीस हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण 
विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 

४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना 
बाह्यक्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
पाठवावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


५. आदिवासी घटककार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 

६. सदर झासन वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१११/२०२४/व्यय-१४, दि.०१.०२.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०२१२३२१५८५२४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4,20=68d8b19f1 23ba59448c0926a91296205 
K | S A N R A O b9a87463f831a2beea0beScb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF7282 
55ASEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211CO 
p AWA R cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.02.07 14:24:01 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग (अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


